RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


ल 


LANKI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
एक - नाशिक विभागीय 

पुरवणी 


भाग 


वर्ष - ९ , अंक - २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २१ - २७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , जळगाव , तालुका 
जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ एचएसजी/(टीसी)/ ४११/ सन २०१९, दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१९ असा आहे. 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ६०२१/ ८६४०/ 
सन २०१९.- सौ . भारतीबेन घनशाम भोरनिया, मुख्यप्रवर्तक लक्ष्मीनारायण 
हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , 
मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ८ ९ ७/ १- ब, प्लॉट नंबर २१ व २२ 
यांसी एकूण क्षेत्र ६२१.०० चौरस मीटर या मिळकतीवरील सदनिकाधारक 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून 

उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६१ चे नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


विलास गावडे, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव , 
तालुका -जिल्हा जळगाव. 


फयाज मुलाणी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

जिल्हा नाशिक . 


जळगाव , 


२८ 


नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


. 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


नाशिक , १७ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जेजीए / जेजीए/ एचएससी/( टीसी )/ ४११/ ११८३/ सन 
२०१ ९.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव , तालुका-जिल्हा 
जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , सिल्व्हर अपार्टमेंट 


क्रमांक सनिशे / प्र -१/ यशवंत विका/ नोंदणी रद्द/ ४०६१/ २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व १० ९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आर. एम. खेडकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा 


वि (एच) २६ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार,मे२१-२७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९ ४२ 


अहमदनगर यशवंत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, उक्कडगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर (नोंदणी 
क्रमांक एएनआर / एसजीए/ आरएसआर/ १२९ ६/ सन २०११, दिनांक 
१ जून २०११) या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज समाप्त करीत आहे 
व संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


अधिकारानुसार मी , विजयसिंह उ. लकवाल , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
असा आदेश देतो की , ग्रामीण महिला शेतकरी विकास सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , माळवाडगाव , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर/ आरसीआर/ 
एनसी/ २८०६/ सन २०१२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१२ या आदेशान्वये 
रद्द करीत आहे. तरी सदरची संस्था विघटित झालेली आहे असे 
समजण्यात आले पाहिजे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद 
होईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक 

२० 

डिसेंबर 


२०१९ 


रोजी माझे सही 


शिक्क्यानिशी देणेत येत आहे. 


आर. एम . खेडकर , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१ ९ रोजी दिला असे. 


श्रीगोंदा, २० 

डिसेंबर 

२०१ ९ . 


श्रीरामपूर , २४ डिसेंबर २०१ ९. 


नोंदणी रद्द आदेश 


नोंदणी रद्द आदेश 


. 


, 


क्रमांक प्रशा-२/ जोगेश्वरी शेत.विकास / नोंदणी रद्द आदेश / १०६४/ 
सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ मधील तरतुदीस अनुसरून मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , विजयसिंह उ. लकवाल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीरामपूर, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो 
की , जोगेश्वरी शेतकरी विकास सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
ब्राम्हणगाव वेताळ , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर /एसएमआर / आरसीआर/ एनसी/ २८०७/ सन 
२०१२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१२ या आदेशान्वये रद्द करीत आहे. 


क्रमांक प्रशा -२/ स्वयंसिद्ध युवा बेरोजगार / नोंदणी रद्द आदेश / 
१०६६/ सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
चे कलम २१ मधील तरतुदीस अनुसरून मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, विजयसिंह उ. लकवाल , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, श्रीरामपूर, तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
असा आदेश देतो की , स्वयंसिद्ध युवा बेरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित, श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर/ जीएनएल / एनसी/ २८१२ 
सन २००६, दिनांक २६ मे २००६ या आदेशान्वये रद्द करीत आहे . 
तरी सदरची संस्था विघटित झालेली आहे असे समजण्यात आले 
पाहिजे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल . 


तरी सदरची संस्था विघटित झालेली आहे असे समजण्यात आले 


पाहिजे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था असल्याचे बंद होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ डिसेंबर 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ डिसेंबर 


२०१९ रोजी दिला असे. 


२०१ ९ रोजी दिला असे. 


श्रीरामपूर , २४ डिसेंबर २०१९. 


विजयसिंह उ. लकवाल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , 
तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर. 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


क्रमांक प्रशा-२/ ग्रामीण महिला शेत.विकास / नोंदणी रद्द आदेश / 


श्रीरामपूर , २४ डिसेंबर 

२०१९ . 


१०६५/ सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम २१ मधील तरतुदीस अनुसरून मला प्राप्त झालेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २१ - २७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९४२ 


سه 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


वाचा : (१ ) जिल्हा न्यायालय , नाशिक इंग्रजी आदेश क्रमांक आस्था / 

८४८ ९/ २०१९ , दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १००२६/ २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


( २) श्री . एस . व्ही . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर, नाशिक यांचा जावक क्रमांक १०१३६/ २०१ ९, दिनांक 
७ डिसेंबर २०१ ९ रोजीची अर्जित रजा रद्द होऊन 
मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्री . आर . एच. मोहम्मद , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, मालेगाव यांना उपरोक्त संदर्भीय आदेश क्रमांक ( १) अन्वये 
दिनांक 

५ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ७ डिसेंबर 

२०१ ९ रोजीची 

एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आलेला होती. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १००५०/ २०१९.- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


तथापि, श्री . आर. एच. मोहम्मद, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचे उपरोक्त संदर्भीय अर्ज क्रमांक 
( २) चे विनंती अर्जाप्रमाणे मंजूर रजेपैकी दिनांक ७ डिसेंबर २०१ ९ 
रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे. 


- 


श्री . एस . व्ही . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना उपरोक्त संदर्भीय 
आदेश क्रमांक ( १) अन्वये दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
१ दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आलेली होती. 


सदरच्या आदेशाची नोंद श्री . आर . एच. मोहम्मद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


नाशिक , 


७ डिसेंबर 

२०१ ९ . 


तथापि, श्री . एस . व्ही. जाधव, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचे उपरोक्त संदर्भीय 
अर्ज क्रमांक ( २) चे विनंती अर्जाप्रमाणे सदरची मंजूर १ दिवसाची 
अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


वाचा : ( १) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २०० ९/ प्र. क्र . १४१/ का 

तीन, मंत्रालय, मुंबई - ३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 


सदरच्या आदेशाची नोंद श्री . एस. व्ही . जाधव , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


( २) श्री . पी . आर. राणे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

स्तर, नाशिक यांचा जावक क्रमांक १०००६/ २०१ ९, दिनांक 
३ डिसेंबर 

२०१ ९ 

रोजीचा अर्ज. 


आदेश 


विकास एस . कुलकर्णी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


क्रमांक आस्था/ रजा/ १०१२५/ २०१ ९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


नाशिक , 


७ डिसेंबर २०१९ . 


श्री . पी . आर. राणे, १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना संदर्भीय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३०) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरीता दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० 
या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : ( १) जिल्हा न्यायालय, नाशिक इंग्रजी आदेश क्रमांक आस्था/ 

८४२४ / २०१ ९, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ . 


सदरच्या आदेशाची नोंद श्री . पी . आर. राणे, १३ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


( २) श्री . आर. एच. मोहम्मद , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश , मालेगाव यांचा जावक क्रमांक २००७/ 
२०१९ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१ ९ रोजीची अर्जित रजा 
रद्द होऊन मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


नाशिक , 


१२डिसेंबर 

२०१९ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २१ - २७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९ ४२ 


आदेश 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 


ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


क्रमांक आस्था/ रजा / १०१७०/ २०१ ९.- प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


Order 


No. EST/ 8756/ 2019.- Earned Leave for two ( 2 ) 


days on 26th December 2019 and 27th December 


2019 prefixing holiday falling on 25th December 


श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९ ८१ मधील नियम 
६२ (१) मधील तरतुदीअन्वयेदिनांक १६ 

डिसेंबर 

२०१९ 

ते 

२७ डिसेंबर 
२०१ ९ 

अशी एकूण १२ दिवसांची अनर्जित रजा ही रजेचे मागे दिनांक 
१४ डिसेंबर २०१९ व दिनांक १५ डिसेंबर २०१९ दुसरा शनिवार व 
रविवार तसेच रजेचे पुढे दिनांक 

दिनांक २८ डिसेंबर २०१९ व २९ डिसेंबर 
२०१९ रोजी चौथा शनिवार व रविवारचे सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात 


2019 and suffixing holidays falling on 28th 


December 2019 and 29th December 2019 is 


hereby granted as a Special case to Smt. A. M. 


येत आहे . 


Shinde , Joint Civil Judge , Junior Division and 


Judicial Magistrate , First Class , Nashik Road . 


श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


Certified that Smt. A. M. Shinde would have 


नाशिक यांचे न्यायालयाचा दिनांक १४ डिसेंबर २०१ ९ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री. एस . टी . पाण्डेय , जिल्हा न्यायाधीश-४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


continued to officiate in the post of Joint Civil 


Judge , Junior Divison and JudicialMagistrate, First 


Class , Nashik Road if she had not proceeded on 


. 


leavefor the period from 26th December 2019 to 


27th December 2019 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 


तसेच, न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय , नाशिकरोड यांचेन्यायालयाचा 
व कार्यालयाचा दिनांक २१ डिसेंबर 

२०१ ९ 

रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते ३० 

डिसेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा श्री. झपाटे 
यांचेकडे असलेला कार्यभारदेखील श्री . एस. टी . पाण्डेय , जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांनी सांभाळावा. 


Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 


Charge during the absence of Smt. A. M. Shinde , 


- 


Joint Civil Judge, Junior Divison and Judicial 


Magistrate , First Class , Nashik Road remain with 


श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक यांचे रजेखाती भविष्यात जमा होणाऱ्या अर्धवेतनी रजेमधून 
१२ दिवस रजा अशी एकूण २४ दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकणेत 
यावी. 


Shri . P. N. Awale , Civil Judge , Junior Division and 


Judicial Magistrate , First Class, Nashik Road . 


VIKAS S. KULKARNI, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक 


District Judge - 1 and 


Additional Sessions Judge , 


१६ डिसेंबर 


२०१ ९ 


ते 


२७ डिसेंबर 


२०१९ या कालावधीत रजेवर गेले 


Nashik. 


नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक 


या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


Nashik , 18th December 2019 . 


नाशिक , 


१६ डिसेंबर 

२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २१ - २७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९४२ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


leave for the period from 24th December 2019 
after office hours to 27th December 2019 [Note 2 
below Rule 39 (2 )Maharashtra Civil Services (Pay) 
Rules , 1981) 


Order 


NO . EST/8664/2019.- Commuted Leave for one 


( 1 ) day i.e. on 15th November 2019 is hereby 
granted as an ex post facto sanction to Smt. 
S. U. Deshmukh , 3rd Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik . 


Charge during the absence of Shri. B. K. 
Gawande, 8th Joint Civil Judge , Senior Divison 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik 
remained with Shri. H. U. Joshi, 9th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Nashik , 17th December 2019 . 


Certified that Smt. S. U. Deshmukh would have 
continued to officiate in the post of 3rd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik if she had not proceeded on 
leave for the period from 15th November 2019 
[Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981). 


Order 


Charge during the absence of Smt. S. U. 
Deshmukh , 3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik 
remained with Shri. J. W.Gaikwad, 4th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


No. EST /8749/2019.- Commuted Leave for two 
( 2 ) days from 6th December 2019 to 7th 
December 2019 suffixing Sunday falling on 8th 
December 2019 is hereby granted as an ex post 
facto sanction to Shri. S. K. Dhekale , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Divison and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Nashik , 13th December 2019 . 


Certified that Shri. S. K. Dhekale would have 
continued to officiate in the post of 7th Joint Civil 
Judge , Senior Divison and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik if he had not proceeded on 
leave for the period from 6th December 2019 to 
7th December 2019 [Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 


Order 


No. EST/8737/ 2019.- Earned Leave for four (4 ) 
days from 24th December 2019 to 27th December 
2019 suffixing holidays falling on 28th December 
2019 and 29th December 2019 with permission 
to leave headquarter with effect from 23rd 
December 2019 after office hours to 30th 
December 2019 before office hours is hereby 
granted to Shri . B. K. Gawande , 8th Joint Civil 
Judge , Senior Divison and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Charge during the absence of Shri. S. K. 
Dhekale, 7th Joint Civil Judge , Senior Divison and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik 
remained with Shri. B. K.Gawande , 8th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Casual leave on 6th December 2019 is hereby 
cancelled . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Certified that Shri. B. K.Gawande would have 


Nashik , 17th December 2019 . 


continued to officiate in the post of 8th Joint Civil 
Judge , Senior Divison and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik if he had not proceeded on 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार,मे२१-२७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९ ४२ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ संगमेश्वर/ बहु.सं.नो./ १९०५/ सन २०१९.- मी , अभिजित 
देशपांडे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , निफाड, जिल्हा नाशिक 
जाहीर करतात की , संगमेश्वर अटल नावीण्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , निफाड, तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम ९ (१) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली असून सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / आयपीआय/ जीएनएलएस/ ५४७०/ २०१ ९, दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१९ असा आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ चे नियम १० ( १) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार /१७६३/ सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , सप्तश्रृंगी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, घुसर्डी खुर्द, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा आहे . 


अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन/ एजीआर /( ओ )/ 
( डी )/ २६३/ २०१ ९, दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ असा आहे . 


, 


रविंद्र र. पाटील, 


सहायक निबंधक, 


निफाड , ३१ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , 

१६ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


जाहीरनामा 


आदेश 


- 


क्रमांक सनिपा/ एएनआर/ पीटीडी/ जीएनएल ( ओ)/ ११२८/ १०१३/ 
सन २०१९.- मी , अभिजित देशपांडे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, पाथर्डी, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर 
करतात की , कोल्हुबाई बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
कोल्हार, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , सन १९ ६१ च्या नियम क्रमांक २४ ) चे मधील कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर संस्था नोंदणी 
क्रमांक एएनआर/ पीटीडी/ जीएनएल/( ओ)/ ११२८/ सन २०१ ९, दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१ ९ ने नोंदविण्यात आली आहे . 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार/ १७६८/ सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , आराधना महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, कळमडू, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था असा आहे. 


. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २६२/ २०१ ९, दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ असा आहे. 


श्रीमती बी. के . काटुळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाथर्डी, 

जिल्हा अहमदनगर. 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव . 


पाथर्डी, १६ डिसेंबर २०१९ . 


जळगाव, १६ 

डिसेंबर 


२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २१ - २७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९ ४२ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/8276 /2019.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Smt. P. N.Gosavi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 28th 
November 2019 to 30th November 2019 suffixing 
Sunday falling on 1st December 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
27th November 2019 after office hours to 2nd 
December 2019 before office hours . 


2 


Smt. S. P.Kulkarni, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Earned Leave for three ( 3) days from 5th December 
2019 to 7th December 2019 suffixing Sunday falling 
on 8th December 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 4th December 2019 
after office hours to 9th December 2019 before 
office hours . 


On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


(11) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


1 


2 


1 


Smt. M. S. Kochar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Smt. P. N.Gosavi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Niphad . 


2 


Smt. S. P.Kulkarni, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


NARAYAN G. GIMEKAR , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 29th November 2019 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २१ - २७, २०२० / वैशाख ३१ ते ज्येष्ठ ६, शके १९ ४२ 


BY I/ c . PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/8488 /2019.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


سی 


1 

1 


Shri. P. P. Kulkarni, 
Secretary, 
District Legal Services Authority, 
Nashik . 


Ex post facto santction to the Earned Leave for 
seven (7 ) days from 28th November 2019 to 4th 
December 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 27th November 2019 
after office hours to 5th December 2019 before 
office hours. 


2 


Smt. A.M. Shah , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


Earned Leave for five (5 ) days from 9th December 
2019 to 13th December 2019 prefixing Sunday 
falling on 8th December 2019 with permission to 
leave headquarter with effect from 7th December 
2019 after office hours to 14th December 2019 
before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
2 

3 


Shri. P. P. Kulkarni, 
Secretary , 
District Legal Services Authority , 
Nashik . 


Smt. S. U. Deshmukh , 
4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik on 28th November 
2019 . 


Shri. H. U. Joshi, 
9th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik with effect from 
29th November 2019 to 4th December 2019 . 


2 


Smt. A.M. Shah , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


Shri. T. N. Quadri, 
11th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


V. S. KULKARNI, 
I/c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 7th December 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


